सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण 
तालुक्यातील इजिमा ३७ व इजिमा 
३८ रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१३५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१० नोव्हेंबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/३५५६, दिनांक ३१/१०/२०२२. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते, प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच प्रशासक तथा मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी 
केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच प्रशासक 
तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग यांनी दिळेली मान्यता विचारात घेता व 
आंगणेवाडी हे मालवण तालुक्‍यातील सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र असून तेथील भराडी देवी मंदिर 
सुप्रसिध्द आहे. त्यामुळे देवीच्या उत्सवासाठी दरवर्षी सुमारे १५ ते २० लाख भाविकांची गर्दी 
असते. तसेच मालवण तालुक्यामध्ये तारकर्ली व देवबाग सारखे समुद्रकिनारे व सिंधुदुर्ग किल्ला 
असल्याने ऑक्टोबर ते मे महिन्याच्या दरम्यान पर्यटकाची प्रचंड मोठया प्रमाणात गर्दी असते. हे 
येणारे पर्यटक देखील भराडी देवीचे दर्शन घेण्यासाठी आवर्जुन आंगणेवाडीला येत असतात. सदर 
रस्ता आंगणेवाडीला जाणारा मुख्य रस्ता असल्याने या रस्त्यावरुन वाहतुक वर्दळ मोठया प्रमाणात 
असते. म्हणून सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व 
प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग यांनी दिलेली मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१३५/नियोजन-२ 


विचारात घेऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्‍यातील खालील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते, 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी । क्रमांक 
(कि.मी.) 
चौके आमडोस माळगाव मांगवणे | इतर जिल्हा | (0/00 ते २/५००) २२.२०० । प्रमुख 
आंगणेवाडी रस्ता. मार्ग क्र- ३८ | 2.400 कि.मी. कि.मी. | freer 
इतर जिल्हा | (0/00 ते १९/७००) मार्ग-७३ 
मार्ग क्र.-- ३७ | १९.७०० कि.मी. 
एकूण २२.२०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २२.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१११५.८२५ + २२.२००) 
म्हणजेच ११३८.०२५ कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २२.२०० कि.मी. 
ने घट होवून एकूण लांबी (६९४.५०० - २२.२००) म्हणजेच ६७२.३०० कि.मी. इतकी होईल. 


el QA निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१११०१५३९११०७१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SACHIN MANIKRAO 
CHIVATE 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१३५/नियोजन-२ 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


